पुण्यश्लोक अहिल्यादेवे होळकर घरकूल 
योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय समिती, चंद्रपूर यांनी 
शिफारस केलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र : गृनियो-२०२३/प्र.क्र.३६३/योजना-२ 
३रामजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ जुले, २०२४. 


वाचा : (१) शासन निर्णय, इमाव, सावशौमाप्र, विजाभज, विमाप्र कल्याण विभाग, क्र.गृनियो-२०१९/ 
प्र.क्र.०२/विजाभज-१, दि. ६/९/२०१९ 
(२) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, धनगर समाज घरकुल योजना जिल्हास्तरीय समिती, चंद्रपूर 
यांचे प्रशासकीय मान्यता SST जा.क्र.संसइमाबक / जाक्र.संसइमाबक/चंद्र/धनगर 
स.घरकूल/प्रशासकीय मा. /२०२२-२३/४१६८, दि.१९.१२.२०२३ 
(३)सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण , चंद्रपूर यांचे पत्र क्र. जा.क्र.संसइमाबक/ 
चंद्र/धनगर स.घरकूल/प्रशासकीय मा. /2022-23/89EC, दि.१९.१२.२०२३ . 


प्रस्तावना :- 

“पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकूल योजना” या योजनेंतर्गत भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील 
धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याचा निर्णय संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. सदर योजना 
ही यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंच्या धर्तीवर राबविण्यात येत असल्याने सदर योजनेसंदर्भात 
शासन वेळोवेळी जे निर्णय घेईल ते सर्व निर्णय, अटी व शर्ती संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये, या योजनेसाठी 
लागु केलेल्या आहेत. 

सदर योजनेंतर्गत, जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत जिल्हास्तरीय समितीने संदर्भ 
क्र. २ अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या चंद्रपूर जिल्हयातील एकूण ११२ वैयक्तिक लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव 
सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, चंद्रपूर यांनी संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये शासनास 
सादर केला असुन सदर प्रस्तावास कार्योतर मान्यता देण्याची तसेच त्यासाठी आवश्‍यक निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

“पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकूल योजना” या योजनेंतर्गत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या व सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन 
कल्याण, चंद्रपूर यांनी संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील 
धनगर समाजाच्या एकूण ११२ वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास (लाभार्थ्यांची यादी “परिशिष्ट-अ' सोबत 
जोडली आहे.) संबंधित शासन निर्णयातील अटी व शातींच्या अधिन राहून शासनाची कार्योत्तर मंजूरी देण्यात 
येत आहे. तसेच त्यासाठी आवऱ्यक प्रती लाभार्थी रू.१.३० लक्ष प्रमाणे एकूण रुपये रु. १,५१,४२,४०० /- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी एकावण्ण लक्ष बेचाळीस हजार चारशे फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत असून एकूण निधीपैकी सदयस्थितीत विभागाकडे उपलब्ध निधी लक्षात घेता, 
रु.११,००,००० /- (अक्षरी रुपये अकरा लक्ष फक्‍त) इतका निधी वितरित करण्यात येत आहे. तसेच उर्वरित 
निधी या योजनेंतर्गत प्राप्त निधीच्या उपलब्धतेनुसार वितरित करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२३/प्र.क्र.३६३/योजना-२ 


०३. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेंतर्गत चंद्रपूर जिल्हयातील सोबतच्या परिशिष्ट 
अ” मधील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या ११२ वैयक्‍तीक घरकूल लाभार्थ्यांना 
खालील अटीच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे :- 

१. जिल्हास्तरीय समिती, चंद्रपूर यांनी पात्र ठरवलेल्या व छाननीअंती अंतिम केलेल्या लाभार्थ्यापैकी 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ मध्ये नमुद लाभार्थ्यांनाच सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय असेल. 

२. सर्व लाभार्थी भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील असणे बंधनकारक असून अशाच 
व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 

३. लाभार्थ्यांपेकी एखादया व्यक्‍तीच्या, पालकाच्या/ वडिलांच्या नावात अथवा आडनावात तफावत 
असल्यास ती तफावत दुर करण्यासाठी संबंधित व्यक्‍तीच्या नावाचा, पालकाच्या नावाचा व 
आडनावाचा पुरावा सादर करणे आवश्यक राहील. नाव /आडनावातील तफावत दुर न झाल्यास 
अशा AA सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 

४. पात्र लाभार्थ्यांची नावे दुबार झाल्यास सदरहू नावे वगळून शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही 
करावी. लाभार्थ्यांची नावे दुबार झाल्यास त्यांची संपूर्ण जबाबदारी सहायक संचालक यांची राहील. 

५. शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे सदरहू योजनेचा लाभ कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस देणे 
बंधनकारक असेल. 

६. सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांने अन्य घरकूल योजनांचा लाभ घेतला नाही 
याची खात्री करुन लाभार्थ्यांना लाभ देण्याची जबाबदारी सहायक संचालक, यांची राहील. 

७. शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे सर्व कागदपत्रांची व अटी व शतींची पुर्तता झाल्याची खातरजमा 
करण्याची जबाबदारी ही संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी व सहायक संचालक यांची राहील. 

८. सहायक संचालक, चंद्रपूर यांनी शासन निर्णयातील अटी व arian पुर्ततेशिवाय निधी खर्च करू 
नये. तसेच, कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 


०४. सदरचा निधी वितरीत करण्यासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नियंत्रक अधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात येत असुन त्यांनी सदरहू निधी 
संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कक्ष, सिडको भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई 
या कार्यालयालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS) 
द्वारे वितरीत करावा. 


०५. यापोटी होणारा खर्च, सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात, मागणी क्रमांक झेडजी-३, २२२५, 
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, 
मागासवर्गीयांचे कल्याण (०४)॥(०३) भटक्या जमाती क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची 
योजना (कार्यक्रम) ( २२२५ एफ ४६१) ३१, सहायक अनुदाने ( वेतनेत्तर ) या ळेखाशिर्षाखाळी करण्यात 
आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


०६. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बिम्सप्रणाळीवर उपरोक्‍त लेखाशिर्षाखाली 
उपलब्ध करुन दिलेला निधी वित्त विभागाच्या दि.०१.०४.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील अटी व 
शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे. 


०७. सदर निधी प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट sep मध्ये नमूद लाभार्थ्याच्या 
आधारसंलग्न बँक खात्यात, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था प्रणालीद्वारे (>॥७॥० Financial Management 
System-PFMS) थेट लाभार्थी वितरण पध्दतीने (Direct Beneficiary Transfer - DBT) बांधकामाच्या 
टप्प्यानुसार, टप्प्याटप्प्याने थेट जमा करण्यात यावा. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२३/प्र.क्र.३६३/योजना-२ 


०८. या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना वित्त विभागाकडून 
वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील अटी-उ]ातींचे पालन करण्याची जबाबदारी 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांची राहील. 


०९. याद्वारे वितरित करण्यात येणार्‍या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल व शासनास 
सादर करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७२९१२१८२५४५३४ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRINATH VASANT HENDRE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
S H R | N AT H BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b3272ba57bff80f4bbbb05e48f604bf4384ded9504494 

a9a7b08ac55e72f5cf8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=AE1F9FC513D75E7EE1 ODDEA796B68C7E42CCD 
VAS A N ग H E N D R E 6D1F044CC779FFE2F5CA6313BD2, cn=SHRINATH VASANT 

HENDRE 

Date: 2024.07.29 12:33:26 +05'30' 


(श्रीनाथ व. हेंद्रे ) 
सोबत- परिशिष्ट- “अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.मंत्री, (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
३. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. संचालक,राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला, सिडको भवन - दक्षिण बाजू, 
५. सी. बी. डी. बेलापूर, नवी मुंबई -४००६१४ 

६. प्रकल्प संचालक,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, चंद्रपूर 

७. प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहूजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, नागपूर 

८. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, धनगर समाज घरकुल योजना जिल्हास्तरीय समिती, चंद्रपूर 
९. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

१०. अप्पर कोषागार अधिकारी,उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

११. सहायक संचालक, इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग, चंद्रपूर 

१२. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी,जिल्हा परिषद, चंद्रपूर 

१३. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, चंद्रपूर 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई. 

१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर /ठाणे 

१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८.निवड नस्ती . 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२३/प्र.क्र.३६३/योजना-२ 


शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: गृनियो -२०२३/ प्र.क्र.३६३/योजना-२, 
दिनांक:- २९ जुलै, २०२४ सोबतचे 
परिशिष्ट-अ 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकूल योजनेंतर्गत, सन २०२४-२५ करिता प्रशासकीय मान्यता व निधी 
उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या चंद्रपूर जिल्हयातील ११२ पात्र लाभार्थ्यांची यादी :- 


अ.क्र लाभाथीचे नाव तालुक्‍याचे नाव गावाचे नाव 
१ शिवाजी व्यंकटी पोले जिवती खडको हि. 
is तिरूपती धोंडीबा पोले शि खडको हि. 
र दत्ता विठ्ठल पोले hae खडको हि. 
re धोडींबा तिरुपती पोले शिवता खडको हि. 
त सुभाष शिवाजी पोले ॥ ती. | खडको हि. 
ह. अंगद शिवाजी पोले [a खडको हि. 
जो बालाजी पंढरी कोळेकर शिळे शी खडको हि. 
हड लक्ष्मण संतोबा बिडगीर ee खडको हि. 
. परमेश्‍वर गंगाधर बामणे शिंक खडको हि. 
Me गणेश रघुनाथ शेळके शि कां खडको हि. 
श्र. प्रकर रघुनाथ शेळके शिळा खडको हि. 
we लक्ष्मण मधुकर खुटेकर की. | खडको हि. 
१३. मधुकर बिरु खुटेकर जिवती खडको हि. 
आ अशोक रघुनाथ देवकते a गुड्शेला 
गर सविता दत्ता देवकते । आ गुड्शेला 
we शंकर पांडू देवकते शि गुड्शेला 
क. केशर पांडू देवकते ae गुड्शेला 
गद विठाबाई लहू देवकते [eT गुड्शेला 
Ms: मच्छिद्र तुकाराम देवकते ze गुड्शेला 
3 अंकुश तुकाराम देवकते Pie गुड्शेला 
ठी माधवराव दादाराव कुंडगिर [| गुड्शेला 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२३/प्र.क्र.३६३/योजना-२ 


7 किशोर सुर्यभान कुंडगिर [eT गुड्शेला 
टे तिरुपती माधवराव कुंडगिर जिवती गुड्शेला 
ve बिबिषण आत्माराम कुंडगिर शं ओं गुड्शेला 
a पिराजी संतोष शिंदे 1 गुड्शेला 
se मारोती संतोबा शिंदे aa गुड्शेला 
i किरण सुर्यभान कुंडगिर ॥- ee | गुड्शेला 
bia भानुदास नागोराव देवकते जिवती गुड्शेला 
बालाजी गणपती देवकते [eT गुड्शेला 
हट भागवत बालाजी देवकते शिळ गुड्शेला 
र महानंदा सुभाष करे शि गुड्शेला 
डर सुनिता उत्तम कुंडगिर | ea गुड्शेला 
डं संतोष उत्तम सुरनर [er " गुड्शेला 
ate शकुंतला दादाराव कुंडगिर ze गुड्शेला 
ne बालाजी दादाराव कुंडगिर [ a गुड्शेला 
न रावजी गणपती देवकते | दी गुड्शेला 
a प्रकाश निवृत्ती देवकते शिळी गुड्शेला 
ae चांगदेव आत्माराम कुंडगिर ao गुड्शेला 
१ सुरेश दगडू देवकते [aoe गुड्शेला 
as राम पंढरी देवकते Lee गुड्शेला 
वि ज्ञानेश्‍वर मंचक कुंडगिर जिवती गुड्शेला 
डर परमेश्‍वर संभाजी देवकते | गुड्शेला 
दी हनुमंत संभाजी देवकते शिळ गुड्शेला 
टी ज्ञानेश्वर गणपती देवकते La | गुड्शेला 
= नागोराव देविदास देवकते “ही गुड्शेला 
हरे सुनिल देविदास देवकते Lae गुड्शेला 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२३/प्र.क्र.३६३/योजना-२ 


दर बालाजी सायसराव कुंडगिर [eT गुड्शेला 
vr गोविंद सायसराव कुंडगिर जिवती गुड्शेला 
र संतोष माधव शिंदे शं य गुड्शेला 
ee जनार्धन माधव शिंदे ॥. गुड्शेला 
ae तिरुपती माधव शिंदे a गुड्शेला 
aS जनार्धन माधव शिंदे ॥- ee | गुड्शेला 
a: चंद्रकांत मसना मुकनर जिवती गुड्शेला 
se लोभाजी आत्माराम कुंडगिर [eT गुड्शेला 
as त्रिमुख दिगंबर कुंडगिर शिळ गुड्शेला 
Die सुनिल दत्ता कुंडगिर शि गुड्शेला 
र दगडू संजरेब कोळेकर | ea गुड्शेला 
चद दामोदर डिगांबर कुंडगिर [er " गुड्शेला 
oe दत्ता येशवंत कुंडगिर ze गुड्शेला 
त मारोती अंबादास शेंडगे [ a गुड्शेला 
oy सुर्यकांत मारोती माने | दी शि खु 
aS परमेश्वर मारोती माने शिळी | खु 
a नंदकिशोर विठ्ठल माने ao | q 
ae रामकिसन हनुमंत देवकते [aoe | ae | fe 
a नरसिंग यादव कोळगिर Lee | g 
es शिवाजी बालाजी श्रीरामे जिवती मरकागोंदो 
ठव संजय बालाजी श्रीरामे | मरकागोंदी 
ng विठ्ठल किसन पोले शिळ खडकी हि. 
a8 अर्जुन महादू देवकते La | चिखली खुर्द 
र धोंडीबा संभाजी फड “ही | ae .| i 
ay तिरुपती विठ्ठल सलगर Lae ॥। ae | बु 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२३/प्र.क्र.३६३/योजना-२ 


र आत्माराम माणिक सलगर [eT ॥ त. -| ् 
ती बालाजी आत्माराम सलगर जिवती चिखली खुर्द 
ae मारोती संभाजी फड ea ae र 
रे गोरख धोंडीबा जानकर ॥. [eae | प 
ve भगवान काळबा सोडनर a टेका मांडवा 
ea दगडू माधवराव सोडनर ॥- ee | टेका मांडवा 
७८. दासू भुजंगराव सोनलकर जिवती टेका मांडवा 
७९. उत्तम यशवंत धूळगुंडे बिळे टेका मांडवा 
८०. पसनाजी मारोती देमगुंडे [a । टेका मांडवा 
८१. पाराजी मारोती मुकनर Ls टेका मांडवा 
८२. बळवंत तुकाराम नरोटे | ea टेका मांडवा 
63. रतन तुकाराम नरोटे [Sere " टेका मांडवा 
८४. परसराम मारोती धूळगुंडे शि टेका मांडवा 
८५. माधव सुभाष नरोटे | को. | टेका मांडवा 
ao माधवराव माणिक सोडनर शि ग टेका मांडवा 
८७. पराजी विठ्ठल नरोटे a टेका मांडवा 
८८. शंकर वैजनाथ खरात Le | टेका मांडवा 
८९. ळशीराम पाराजी नरोटे शिळ टेका मांडवा 
Ro, माणिकराव माधवराव सोडनर Lee टेका मांडवा 
९१. महिपती देविदास सोडनर जिवती टेका मांडवा 
९्‌र. पराजी रुस्तुम बंडगर | बि, | टेका मांडवा 
९३. विठ्ठल माधवराव सोडनर La टेका मांडवा 
ey, रामचंद्र शेषेराव हाके La टेका मांडवा 
९५. मनोहर शेषेराव कोळेकर | टेका मांडवा 
९६. खंडू मारोती नरोटे La टेका मांडवा 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२३/प्र.क्र.३६३/योजना-२ 


९७. विनायक मारोती धूळगुंडे ham टेका मांडवा 

ne विठ्ठल रघुनाथ रेनके जिवती धोंडा अर्जुनी 

९९, मारोती आनंदराव पाचंगे Le afer अर्जुनी 

१००, शवाजा ब ढवळे 1. धोंडा अर्जुनी 

१०१. संजय बालाजी केंद्रे | क्री. —_ 

१०२. गोविद यादव चीटगिरे [| नंदप्पा 

१०३. लक्ष्मण कृष्णाजी होडबे जिवती नंदप्पा 

१०४. पंभाजी गणेश सलगर ee | नंदप्पा 

१०५. नामदेव यादव चीटगिरे शिळी नंदप्पा 

१०६. किसन लक्ष्मण पोले a नंदप्पा 

१०७. दत्ता मारोती मुंडे aa पुडीयान्न मोटदा 

१०८. प्रकाश लक्ष्मण गुट्टे La | पुडीयाल मोहदा 

१०९, बिठ्ठल मोहन Ts शिळा पुडोयाल मोहदा 

Re. व्यंकटी विश्‍वनाथ कामाळे am लांबोरी 

ARR उत्तम बापूराव थाडगे [ee मरकागोंदी 

ARR. प्रकाश विश्‍वनाथ कामाळे Lo लांबोरी 
SHRINATH "----- 0”, 
VASANT ६९७२१८८ प 

(श्रीनाथ व. हेंद्रे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


